केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील 
आदिवासी उपयोजनेकरीता (TSP) ६० टक्‍के केंद्र 
हिऱऊछ्यापोटी २२१०७३८ या लेखाशिर्षाखाली 
रू.५२६७.०० लक्ष अनुदान सन २०२१-२२ च्या 
तरतुदीतून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.२९/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, 
२०२१. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, 
२०२१. 

३) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./१३५४१२-१९/२०२१-२२, दिनांक २९.०३.२०२२. 

४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दिनांक ३१.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल 


२००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने आरोग्य 


विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे नाव दिले. 


या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 


अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला आहे. राष्ट्रीय 


ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी उपयोजनेसाठी (TSP) सन २०२१-२२ च्या मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केंद्र हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. प्रस्तुत प्रकरणी आता पर्यंत वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा 


तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.२९/२१/आरोग्य-७ 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक | लेखाशिर्ष सन २०२१-२२ | वितरीतवें 
सुधारित अंदाज हिस्सा 
६०% केंद्र 
हिस्सा 
A शा.नि.क्र.बियुडी-१३२१/प्र.क्र.२४ 
/२१/आरोग्य-७, दि. ०१.११.२०२१ |२२१०१७३८ द दर २३६४.५१ 
शा-बियुडी.क्र.नि.१३२१/प्र.क्र.२४ न ७१९८.०० 
/२१/आरोग्य-७,दि .१४.०२.२०२२ 
ca एकूण वितरीत अनुदान -: ९५६२.५१ 
C वितरणासाठी उपलब्ध तरतूद ७०२१.४८ 
शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी 


उपयोजनेतून (57) केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७३८ खाली रु.१६५८३.९९ लक्ष एवढी तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली 


आहे. त्यातुन दिनांक ०१.११.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये रु. 2368.49 लक्ष व दिनांक 


१४.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.७१९८.०० लक्ष असे एकूण रु.९५६२.५१ लक्ष वितरीत 


करण्यात आले असून रु.७०२१.४८ लक्ष इतकी तरतूद शिल्लक आहे. सबब, सदर शिल्लक तरतुदीतून 


६०% केंद्र हिळऊ्यातील रु.५२६७.०० लक्ष इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर 


करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह 


संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे. 


३. सरदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 


सन २०२१-२२ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.२९/२१/आरोग्य-७ 


(रु.लाखात) 

अ. तपशील लेखाशिर्ष (MT २०२१- वितरीत 
क्र २२ सुधारित करावयाची 
अंदाज तरतुद 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र.टी-५, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३ ग्रामीण 
आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा, ७९६ जनजाती क्षेत्र 
* २२१०७३८ | १६५८३.९९ ५२६७.०० 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०४) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र हिस्सा go 


टक्के) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जून, २०२१ व १४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या शासन परिपत्रका सोबत 


जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० Helles अटी व शरतींची पूर्तता केली 


असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 


दिनांक २४ जून, २०२१ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० Helles अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 


राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 


प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 


प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेञञा नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 


संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरीलळ निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत 


असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित 


असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व aid पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर 


करणे अथवा आवड्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू 


निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.२९/२१/आरोग्य-७ 


६. सरदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 


२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 


यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४८०/व्यय-१४, दिनांक 


३१.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


C. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०२२०३३०२२०२२४८५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
t=Maharash 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c7 8F 


11ce6607746c0b15e934f 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 
At 


67250, 
:8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955AAF 


5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.04.01 16:56:54 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 


७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 


hs 
> 
१०. 


मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग(अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


११. वित्त विभाग (व्यय-१४/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१३. निवडनस्ती (SIRF) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


